क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन 
योजनेंतर्गत DBT तत्वाद्वारे लाभार्थ्यांना 
अनुदान वितरीत करण्यासाठी अँक्सिस 
बँकेची सेवा घेण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालसं-२०२३/प्र.क्र.२२१/का-८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बालसं-२०२२/प्र.क्र.१२/का-८ 
दि.३०/०५/२०२३ 

२. मा.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील 
दि.०१.०२.२०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र.बालसं-२०२३/प्र.क्र.२२१/का-८ 
दि.१३.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ कलम 
२ (१४) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ, 
निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुलां- 
मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील 
वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने 
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना ही 
संस्थाबाहय योजना असून या योजनेअंतर्गत ० ते १८ वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात 
संगोपनाकरिता ठेवता येते. अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, 
कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात. क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना वाचा क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई ood बालसंगोपन योजनेच्या परिपोषण अनुदानात करण्यात 
आलेली वाढ करण्यात आली असून व एक पालक आणि दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना या 
योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थीनिहाय व संस्थांनिहाय निधी वितरणासाठी 
DBT WHER लाभार्थ्यांच्या खात्यात व संस्थेच्या खात्यात थेट लाभ वितरीत करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत DBT तत्वावर वितरीत होणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२३/प्र.क्र.२२१/का-८ 


निधीमध्ये एकात्मिकता येण्यासाठी सदर अनुदान वितरणाची कार्यवाही एकाच बँकेकडून करण्याची 
बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थी व 
संस्थांचे अनुदान, DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात व संस्थेच्या खात्यात थेट लाभ वितरीत 
करण्यासाठी Saas बँकेची सेवा घेण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र 
लाभार्थी व संस्थांचे अनुदान वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांच्या नावे ‘Zero Balance’ नोडळ अकांऊट उघडण्यात यावे. राज्य शासनाकडून 
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणारे अनुदान या 
खात्यामध्ये वर्ग करण्यात करण्यात येईल व या खात्यातून सर्व लाभार्थ्यांना/स्वयंसेवी संस्थांना 
वितरीत करण्यात येईल. 


३. bag St लाभार्थ्यांना बालसंगोपन योजनेसाठी नव्याने खाते उघडवायचे असेळ अशा 
लाभार्थ्यांसाठी अक्सिस बँकेकडून ‘Zero Balance’ खाते उघडण्याची सेवा देखील उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०९१६२९१३५५३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH 121 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
JA N A R DA N Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 


EE223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22 
A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL. 
Date: 2024.02.13 16:02:19 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


०८ “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२३/प्र.क्र.२२१/का-८ 


७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.उपायुक्‍्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे 

१४.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्राळय, मुंबई 
१५.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


